दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार विभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रीय कार्यालयातील दिव्यांगासाठी 
पदे सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ८२२१/प्र.क्र.३८/सां.का.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२१ 


वाचा : १) केंद्र शासन, अधिसूचना क्र. CG-DL-E-13012021-224370, 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०२१ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र. क्र. २५१/दि.क.२, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२१ 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे अ.शा.पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण-११/दि.क.२, 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना : 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेत पद सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या उपर्निर्दिष्ट 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार शासन सेवेतील विविध संवर्गाची पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर 
अधिसूचनेनुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या उपर्निर्दिष्ट दिनांक २ 
फेब्रुवारी, २०२१ च्या झासन निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील 
दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. त्यानुसार या विभागाच्या अधिपत्याखाळील सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई या 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेत पद सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. उपर्निदिष्ट केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४ 
जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार शासन सेवेतील दिव्यांगासाठी संवर्गाची पदसुनिश्चिती 
करण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार या 
विभागाच्या अधिपत्याखालील सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य हिंदी/ 
सिंधी/गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे सोबत 
जोडलेल्या विवरण पत्र अव ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥0/०9॥॥.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०३१२३३४०००२३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Vilas Ramrao 
Thorat 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, 
मुंबई 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

८. उप सचिव (दि.क.२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

९. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.सर्व उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

११.सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे अधिपत्याखालील सर्व विभाग 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शासन निर्णय विभाग क्र. संकीर्ण ८२२०/प्र.क्र.३८/सां.का.४, दिनांक :- ०२ मार्च, २०२१ चे सहपत्र 


विवरण पत्र- (अ) केंद्र शासनाच्या दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेत असेलली पदे 


(सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील केंद्रशासनाच्या दि. ०४/०१/२०२१ च्या अधिसुचनेनुसार दिव्यांगजनासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांची यादी) 


अ. पदनाम । शारीरिक दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदा-या व कर्तव्ये शा 
क्र पात्रता 
वर्ग-१ 
। संचालक । S,ST.W, | a) B,LV या कार्यालयामार्फत विविध सांस्कृतिक महोत्सव/ कार्येक्रम/ | केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(निदेडाक) | BN,RW, ।७) 0, HH पुरस्कार वितरण समारंभ/विविध नाटयस्पर्धा/चित्रपट स्पर्धा/ | अधिसुचनेतील अनु क्र.६२ (पृष्ठ क्र.३१) येथे नमूद 
SE,H, |c)OA,BA,OL,BL, | महोत्सव/ नवी दिल्ली संचलन आयोजन करण्यात येते. तसेच | पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
अनुक्र२ ।७,॥॥ | OAL,CP,LC,Dw, | वृध्द कलाकार मानधन योजना राबविली जाते. करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
(पृष्ठ क्र.३१) AAV, MDy करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
d) MI सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
8) MD involving विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
(a) to (5) above 
2 | सहसंचालक |S,ST, | a)B,LV वरीष्ठ कार्यालयाकडून सोपविलेले कामकाज,झासनाच्या । केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(उप निदेशक) | W,MF, | b)D,HH विभीन्न योजनांची अमंलबजावणी करणे, अधिसुचनेतील अनु क्र.६९ (पृष्ठ क्र.३५) येथे नमूद 
RW, c) OA, BA, OL, BL, पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
अनुक्र६९ ।9६,0 OAL,BLOA,BLA, करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
(पृष्ठ क्र.३५) CP, LC,Dw, करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
AAV,MDY सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
d) MI विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


e) MD involving 
(a) to (d) above 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


वर्ग-२ 

3 सहाय्यक |S,St, |a)B,LV RING कामकाज, नियोजन, वेतन निश्चिती,सेवा नियुक्‍ती | केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
संचालक | W,MF, | b)D,HH प्रकरणे, माहितीचा अधिकार, सेवापुस्तके अद्ययावत करणे, | अधिसुचनेतील अनु क्र.७५ (पृष्ठ क्र.३८) येथे नमूद 
(सहायक | RW, c)OA, BA, OL,BL, | पदोन्नती प्रकरणे, पदांचा अनुषेडा, ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे, | पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
निदेशक) | 9६, 0 OAL,BLOA, BLA, शासकीय पत्र व्यवहार, पदभरती, सांस्कृतिक धोरण, | करण्यात आळेळी आहे. सदर पदावर काम 
CP, LC, Dw, AAV, सेवाप्रवेश नियम, खरेदी विक्री, रजा प्रकरणे, दैनिक कर्मचारी | करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्‍यक 
अनु क्र.७५ MDy हजेरी, स्टेशनरी, अर्थसंकल्पीय तरतूद, आस्थापना विषयक | सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 

(पृष्ठ क्र.३८) d) MI सर्व कामकाज वविविध नोंदी अद्यायावत करणे. कलाकार | विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

8) MD involving प्रमाणपत्र,/रेल्वे भाडे सवळत, वयोवृध्द कलाकारांना मानधन, 
(a) to (d) above संस्था अनुदान, केंद्र शासन कलाकार मानधन. विविध 
महोत्सवांचे आयोजन 

| कार्यक्रम |S,ST, ।8॥ या कार्यालयामार्फत विविध सांस्कृतिक महोत्सव/ कार्येक्रम/ | केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
अधिकारी | w,RW, | b)D,HH पुरस्कार वितरण समारंभ/विविध नाटयस्पर्धा/चित्रपट | अधिसुचनेतील अनु क्र.४७१ (पृष्ठ क्र.५५४) येथे 
(कार्यक्रम | 9, c)OA,OL,CP,LC, | स्पर्धा/महोत्सव/ नवी दिल्ली संचलन आयोजन करणे. तसेच | नमूद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
अधिकारी) Dw, AAV वृध्द कलाकार मानधन योजनेची अंमलबजावणी करणे करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
d) SLD, MI करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
अनु क्र.४७१ 8) MD Involving (a) to सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 

(पृष्ठ क्र.५५४) (d)above विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
4 लेखा S,BN, | a)B,LV संचालनालय व त्याअंतर्गत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांचे | केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
अधिकारी | MF, RW, | ७0, HH अंदाजपत्रक तयार करून शासनाकडे मंजुरीकरीता पाठविणे, | अधिसुचनेतील अनु क्र.३२ (पृष्ठ क्र.१६) येथे नमूद 
(लेखा SE, ७ c) OA, BA, OL,BL, शासनाकडून प्राप्त निधी क्षेत्रीय कार्यालयांना वितरीत करणे. | पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
अधिकारी -॥ OAL,BLOA, BLA, खर्च Ford काम करणे. सेवानिवृत्ती कर्मचा-याचे | करण्यात आळेळी आहे. सदर पदावर काम 
(0, Dw, AAV,MDy । सेवानिवृत्तीबाबतची प्रकरणे तयार करणे, कार्यालय व क्षेत्रिय | करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्‍यक 
अनु क्र.३२ d) MD involving कार्यालयांना लेखा विषयक artes करणे व लेखाविषयक | सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 

(पृष्ठ क्र.१६) (a) to (c) above कामे पार पाडणे. महालेखापालाकडून आलेल्या लेखा परिक्षण | विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

विषयक आक्षेपांची पूर्तता करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


६ । सहाय्यक 5, 8९, | a)B,LV संचालनालय व त्याअंतर्गत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांचे | केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
लेखा MF, RW, | ७) 0, HH अंदाजपत्रक तयार करून शासनाकडे मंजुरीकरीता पाठविणे, | अधिसुचनेतील अनु H.32 (पृष्ठ क्र.१६) येथे नमूद 
अधिकारी SE,C ।००५, 85, 01,81_, | शासनाकडून प्राप्त निधी क्षेत्रीय कार्यालयांना वितरीत करणे. | पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
(लेखा OAL,BLOA, BLA, खर्च Ford काम करणे. सेवानिवृत्ती कर्मचा-याचे | करण्यात आळेळी आहे. सदर पदावर काम 
अधिकारी-॥) (0, Dw, AAV,MDy । सेवानिवृत्तीबाबतची प्रकरणे तयार करणे, कार्यालय व क्षेत्रिय | करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्‍यक 
अनु क्र.३२ d) MD involving कार्यालयांना लेखा विषयक मार्गदर्शन करणे व लेखाविषयक | सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
(पृष्ठ क्र.१६) (a) to (c) above कामे पार पाडणे. महालेखापालाकडून आलेल्या लेखा परिक्षण | विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

विषयक आक्षेपांची पूर्तता करणे. 
वर्ग-३ 

| अधिक्षक S,ST, ।88,॥४ प्रासकोय कामकाज, नियोजन, वेतन निश्चिती,सेवा नियुक्‍ती | केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(अधीक्षक) w, RW, | b)D, HH प्रकरणे, माहितीचा अधिकार, सेवापुस्तके अद्ययावत करणे, | अधिसुचनेतील (अनु क्र.४२) पृष्ठ क्र.४३८ येथे नमूद 

SE, c)OA,BA, OL, BL, | पदोन्नती प्रकरणे, पदांचा अनुषेश, ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे, | पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
(अनुक्र.2२ | H, ७, OAL,BLOA, CP,LC, | शासकीय पत्र व्यवहार, पदभरती, सांस्कृतिक धोरण, | करण्यात आळेली आहे. सदर पदावर काम 
पृष्ठ क्र.४३८ | MF Dw, AAV, MDy सेवाप्रवेश नियम, खरेदी विक्री, रजा प्रकरणे, दैनिक कर्मचारी | करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्‍यक 
d) SLD, MI हजेरी, स्टेशनरी, अर्थसंकल्पीय तरतूद, आस्थापना विषयक | सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
8) MD Involving (a)to | सर्व कामकाज व विविध नोंदी अद्यायावत करणे. कळाकार | विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
(d)above प्रमाणपत्र,/रेल्वे भाडे सवलत, वयोवृध्द कलाकारांना मानधन, 
संस्था अनुदान, केंद्र शासन कळाकार मानधन तसेच विविध 
महोत्सवांचे आयोजन 
८ | लेखापाळ |S,ST.M ।/)8,॥ लेखा विषयक सर्व कामकाज केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(लेखापाल) | F,RW, |8B)D,HH अधिसुचनेतील अनु क्र.०१ (पृष्ठ क्र.५६७) येथे नमूद 
SE,C C)OA,OL,BA,BL,OA पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
अनु क्र.०१ L,CP,LC,DW,AAV करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
(पृष्ठ क्र.५६७) D)ASD(M),SLD,MI करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
E)MD involving (a) to सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
(d)above विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


९ सहाय्यक |S,ST, | A)BLV टिपणीलेखन, पत्रलेखन, माहिती विवरण तयार करणे, | me शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(सहायक | W,BN, | 809,- कार्यालय नस्त्यांचे जतन रक्षण करणे ई. अधिसुचनेतील अनु क्र.५१ (पृष्ठ क्र.४४०) येथे नमूद 
लिपिकवर्मीय) | १//, 9£, | C)JOA,BA,OL,BL,OA पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
अनु क्र.५१ | H,C, MF | L,CP,LC,DW,AAV, करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
(पृष्ठ क्र.४४०) MDy करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
D)SLD, MI, सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
E)MD involving (a) to विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
(d) above 
| ० | भांडारपाल । S,ST,W, | a) LV नाट्यगृहाच्या साधनसाम्रगीचे देखभाल करणे, | केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
L,PP,M | b)D,HH साधनसामग्रीच्या नोंदी घेणे अधिसुचनेतील अनु क्र.१४८५ (पृष्ठ क्र.९२९७) येथे 
(स्टोर कीपर) | 5,98८, | c) OL, CP, LC, Dw, नमूद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
W AAV करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
अनु क्र.१४८५ d) ASD (७), ID, SLD, करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
(पृष्ठ क्र.९९७) MI सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
8) MD involving (a) to विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
(d) above 
| १ | वरिष्ठ लिपिक | 5, 5, | /॥१8,॥ टिपणीलेखन, पत्रलेखन, माहितीचे विवरण तयार ।केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(सहायक | W,BN, | 809,प- करणे,कार्यालय नस्त्यांचे जतन, रक्षण करणे ई. अधिसुचनेतील अनु क्र.५१ (पृष्ठ क्र.४४०) येथे नमूद 
लिपिकवर्मीय) | १//, 9£, | C)JOA,BA,OL,BL,OA पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
अनु क्र.५१ | H,C, MF | L,CP,LC,DW,AAV, करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
(पृष्ठ क्र.४४०) MDy करणाऱ्या दिव्यांग SR गरजेनुसार आवश्‍यक 
D)SLD, MI, सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
E) MD involving (a) to विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
(d) above 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


१२ | वरिष्ठ लिपिक | 5, w, a) LV टिपणीलेखन, पत्रलेखन, माहितीचे विवरण तयार करणे, | केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
रोखपाळ  ।॥॥, 0) HH कार्यालय नस्त्यांचे जतन, रक्षण करणे ई. अधिसुचनेतीळ अनु क्र.२८९ (पृष्ठ क्र.६५३) येथे 
(खंजाची । १७, 95, | c) OA, OL, BL, CP, नमूद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 

कैशा काउंटर | H.C LC,DW, AAV करण्यात Best आहे. सदर पदावर काम 
कैश क्लर्क d) ASD (७), SLD, MI करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
और क्लर्क, 8) MD involving (a) to सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 

Hal काउंटर) (d) above विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

अनु क्र.२८९ 

(पृष्ठ क्र.६५३) 

१३ | लघु S,ST,W, | A)B,LV श्राव्य सुचनांचे टिपण-लेखन करणे आणि संगणकावर | केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
टंकलेखक MF,SE | B)OA,OL, BL, CP, टंकलेखन करुन लेखन वरीष्ठांना सोपविणे. अधिसुचनेतील अनु क्र.३७ (पृष्ठ क्र.५७९) येथे नमूद 
(आझुलिपिक । H, LC, DW,AAV पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
टायपिस्ट/का C) ASD(M), SLD, MI, करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
र्ड आणि टेप MDy करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्‍यक 
पंचिंग मशिन D) MD involving (a) to सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
ऑपरेटर) (d) above विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
अनु क्र.३७ 
(पृष्ठ .५७९) 

| लिपिक S,ST,W, | A)B,LV आवक-जावक नोंदी घेणे, वरीष्ठांच्या सुचनेप्रमाणे पत्रलेखन । केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
टंकलेखक BN,RW, | B)D,HH करणे, टंकळेखनाच्या सर्व HAA जबाबदाऱ्या सांभाळणे. अधिसुचनेतील अनु क्र.१०९ (पृष्ठ क्र.६०३) येथे 
(5b कम | 592,-५,७ | C)OA,OL, OAL, नमूद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
टायपिस्ट ) CP, LC,Dw,AAV करण्यात Best आहे. सदर पदावर काम 
अनु क्र.१०९ D)ASD(M), SLD, MI करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्‍यक 
(पृष्ठ क्र.६०३) E)MD involving (a) to सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 

(d) above विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


8) MD involving (a) to 
(d) above 


१५ | तारतंत्री S,ST, |8)09, नील कार्यालयाच्या अख्यात्यारित असलेलं रंग भवन खुले नाटयगृह केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(वायरमैन) BN, MF, | b)OA,OL,LC,Dw, | येथील तारतंत्रीचे कामकाज अधिसुचनेतीळ अनु क्र.८३ (पृष्ठ क्र.१०९६) येथे 
अनु क्र.८३ RW, SE, | AAV नमूद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
(पृष्ठ H c) ASD (M,MoD), MI करण्यात Best आहे. सदर पदावर काम 
क्र.१०९६) d) MD involving करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 

(a) to (c) above सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 

विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

वर्ग-४ 

१६ | चौकोदार |S,st, |a)Lv रंगभवन खुले नाटयगृह येथील देखभाल करणे केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(वाचमैन) | W,BN, | b)D,HH अधिसुचनेतील अनु क्र.२११ (पृष्ठ क्र.११३६) येथे 
अनु क्र.२११ ।(_, ८७, | c)OA, OL, BL,CP, नमूद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
(पृष्ठ >>, ॥८, | LC, Dw, AAV करण्यात seat आहे. सदर पदावर काम 
क्र.११३६ |SE,H, | d)ASD (WM), SLD, Ml करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
G e) MD involving सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 

(a) to (d) above विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
| ७ दफ्तरी S,ST, | a)B,LV कार्यालयातील अभिलेखांची बांधणी करणे, त्यांची मांडणी | केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(Record | MF, b) D, HH करणे. व जतन करणे. वरीष्ठांनी मागणी केल्यानुसार आवश्‍यक | अधिसुचनेतील अनु क्र.५४ (पृष्ठ क्र.१८४३) येथे 
Supplier) | RW,SE, | c)OL,BL,CP,LC, | तोअभिलेखत्यांना उपलब्ध करून देणे. नमूद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
अनुक्र.५४ | H Dw, AAV करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 
(पृष्ठ d) ASD (७), ID,SLD, करणाऱ्या दिव्यांग Aa गरजेनुसार आवश्‍यक 
क्र.१८४३) MI सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 


विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


d) ASD (M), ID, SLD, 
MI 

8) MD involving (a) to 
(d) above 


१८ | शिपाई 5,5,0, | a) B, LV कार्यालयीन अभिलेख्यांची निगराणी, सामान्य सफाई, । ma शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(Peon) BN,L,K | b)D, HH निटनिटकेपणा, कागदपत्रांची देखरेख, झेरॉक्स काढणे, | अधिसुचनेतील अनु क्र.०८ (पृष्ठ क्र.२४७५) येथे 
अनु क्र.०८ C,PP, ।००_,0॥_, ७?, (७, । वरीष्ठांच्या सुचनेप्रमाणे कार्यालयीन कामकाजात सहभाग, नमूद पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
(पृष्ठ .२४७५ | MF,SE, | Dw, AAV करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 

H, C d) ASD (M), ID, SLD, करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
MI सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
8) MD involving विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
(a) to (5) above 

१९ | सफाईदार S,ST, | a)B,LV कार्यालयातील तसेच कार्यालयाच्या अख्यात्यारित असलेलं केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(स्वीपर) W,BN, | b)D,HH रंग भवन खुले नाटयगृह येथील साफसफाई करणे अधिसुचनेतील अनु क्र.९९ (पृष्ठ क्र.६००) येथे नमूद 
अनु क्र.९९ RW, SE, | c) OA, BA, OL, OAL, पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
(पृष्ठ क्र.६००) | H,C, MF | CP,LC, Dw, AAV करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 

d) ASD (७), ID, SLD, करणाऱ्या दिव्यांग Sa गरजेनुसार आवश्‍यक 
MI सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
8) MD involving (a) to विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

(d) above 

20 | माळी S,ST, | a)B,LV कार्यालयाच्या अख्यात्यारित असलेलं रंग भवन खुले नाटयगृह | केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
(गार्डनर) W,BN, | b)D,HH येथील झांडांना पाणी घाळणे व निगा राखणे. अधिसुचनेतील अनु क्र.९९ (पृष्ठ क्र.६००) येथे नमूद 
अनु क्र.९९ RW, SE, | c) OA, BA, OL, OAL, पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
(पृष्ठ क्र.६००) | H,C, MF | CP,LC, Dw, AAV करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर काम 


करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्‍यक 
सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, JU=Jumping, 
CRL= Crawling, CL=Climbing, PP=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, 
OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg & One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack 


Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, 
MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शासन निर्णय विभाग क्र. संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४, दिनांक :- ०२ मार्च, २०२१ चे सहपत्र 


सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 


विवरणपत्र-ब 


राज्य शासनाच्या सेवेतील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांच्या आस्थापनावरीळल पदांची दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २९.५.२०१९ रोजीच्या 


शासन निर्णयानुसार पदसुनिश्चिती करणेबाबतचा नमुना 


अ. | पदनाम | शारीरिक दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदा-या व कर्तव्ये शेरा 
क्र पात्रता 
वर्ग-२ 
| सहाय्यक |S,BN, ।8॥४ संचालनालय व त्याअंतर्गत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांचे अंदाजपत्रक | केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
लेखा परिक्षा |, ८७, | b)D,HH तयार करून शासनाकडे मंजुरीकरीता पाठविणे, शासनाकडून प्राप्त निधी | रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र.१४४७ 
अधिकारी — | PP, ० 0५.8५, OL, BL, OAL, | Aaa कार्यालयांना वितरीत करणे. खर्च Ford काम करणे. सेवानिवृत्ती | (अनु क्र.२८) येथे नमूद पदानुसार या 
पृष्ठ MF,RW, | CP, LC, Dw, AAV कर्मचा-याचे सेवानिवृत्तीबाबतची प्रकरणे तयार करणे, कार्यालय व क्षेत्रिय | पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
क्र.१४४७ SE | d)ASD(M) कार्यालयांना लेखा विषयक मार्गदर्शन करणे व लेखाविषयक कामे पार | करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
(अनु क्र.२८) 8) MD Involving (8) 10(0 | पाडणे. महालेखापालाकडून आलेल्या लेखा परिक्षण विषयक आक्षेपांची | PM exci दिव्यांग व्यक्तीस 
pre पूर्तता करणे. गरजेनुसार आवश्यक सॉफ्टवेअर तसेच 
सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
वर्ग-३ 
२ | seat = ।$5,85, ।88,1४ श्राव्य सुचनांचे टिपण-लेखन करणे आणि संगणकावर टंकलेखन करुन | bs शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
लघुलेखक ।५/, 8, | b)HH लेखन वरीष्ठांना सोपविणे. रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र.५८० 
पृष्ठ क्र.५८० | RW, SE, | c) OA, OL, OAL, CP, LC, (अनु क्र.३८) येथे नमूद पदानुसार या 
(अनु क्र.३८) । H, Dw, AAV, MDy पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चीत 


d) ASD (M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 


करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस 
गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 
सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


शाखा S,ST, | a)B,LV प्रशासकीय कामकाज, नियोजन, वेतन निश्चिती,सेवा नियुक्ती प्रकरणे, | केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
अधिक्षक W,RW, | b)D,HH माहितीचा अधिकार, सेवापुस्तके अद्ययावत करणे, पदोन्नती प्रकरणे, | रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र.४३८ 
पृष्ठ क्र.४३८ | SE, ० 0५.8५, OL, BL, OAL, | पदांचा अनुषेश, ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे, शासकीय पत्र व्यवहार, | (अनु क्र.४२) येथे नमूद पदानुसार या 
(अनुक्र.४२) |", ७, BLOA, CP, LC, Dw, पदभरती, सांस्कृतिक धोरण, सेवाप्रवेश नियम, खरेदी विक्री, रजा पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
MF AAV, MDy प्रकरणे, दैनिक कर्मचारी हजेरी, Rare, अर्थसंकल्पीय तरतूद, | करण्यात आलेली आहे. a naa 
d) SLD, MI आस्थापना विषयक सर्व कामकाज वविविध नोंदी अद्यायावत करणे. | PM करणाऱ्या Ta व्यक्तीस 
8) MD Involving (a) tod) | कलाकार प्रमाणपत्र,/रेल्वे भाडे सवलत, वयोवृध्द कलाकारांना मानधन, गरजेनुसार ne a तसेच 
above संस्था अनुदान, केंद्र शासन कलाकार मानधन. विविध महोत्सवांचे | VIP FA तभ उपकरण यासह 
आण तत विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

ध्वनीतंत्रज्ञ | S.ST.W. | a)OL,BL,CP,LC,Dw, = | संगीत ध्वनिमुद्रण संग्रह जतन व संवर्धन केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
RW.SE. | AAV रोजीच्या  अधिसुचनेतील पृष्ठ 
पृष्ठ H.CL.B | b) ASD (M, MoD), SLD, 1. क्र:१७००) येथे Aa 
= पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
.२४६३ | N.L.PP | सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर 
(अनु c) MD involving (a) to (0) पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 
क्र.१७००) above व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्यक 
सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे 

आव्यक आहे. 
सहा.ध्वनीतं | S.ST.W. | a) OL, BL, CP, (७, Dw, संगीत ध्वनिमुद्रण संग्रह जतन व संवर्धन केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
त्रज्ञ | .१॥/.७६. | AAV रोजीच्या  अधिसुचनेतील पृष्ठ 
पृष्ठ H.CL.B | b) ASD (M, MoD), SLD, Hee 6040000026: 
प पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
.२४६३ | N.L.PP | MI सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर 
(अनु c) MD involving (a) to (0) पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 
क्र.१७००) above व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्यक 


सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे 
MASA आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


६ । वीजतंत्री S,ST, ।80, नन कार्यालयाच्या अख्यात्यारित असलेलं रंग भवन खुले नाटयगृह येथील | केद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
पृष्ठ BN, MF, | ७) OA, OL, LC, Dw, AAV | वीजतंत्रीचे कामकाज रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
क्र.२५००(अनु | RW, SE, | c) ASD (M, MoD), MI क्र.२५००(अनु क्र.८३) येथे नमूद 
क्र.८२३) H d) MD involving पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 

(a) to (0) above सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. 


सदर पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 
व्यक्तीस गरजेनुसार sap 
सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे 


आव्यक आहे. 
वर्ग-४ 

| रोनिओ 5,5,8९ | a) LV कार्यालयातील कामकाजाबाबत Baste पत्रांच्या झेरॉक्स प्रती काढणे. | केंद्र शासनाच्या fF.8/09/2024 
चालक (>>, | b)D, HH रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
पृष्ठ SE,C, c) OA, BA, OL, CP, LC, क्र.२४७७ (अनु v.98) येथे नमूद 
क्र.२४७७ MF. Dw, AAV पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
(अनु क्र.१४) 0) ASD (M, MoD), ID, सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. 
SLD, MI सदर पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 

e) MD involving व्यक्तीस गरजेनुसार आवशयक 

(a) to (0) above सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 


उपकरणे यासह विचारात घेणे 
आव्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


८ | नाइक | S,ST,W, | a) B, LV Tera आदेशानुसार वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांकडून कायालयीन  ।केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
पृष्ठ BN,L,K | b)D,HH कामकाज करून घेणे. रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र.२२७५ 
क्र.२२७५ C,PP, | c)OL, OAL, CP, LC, Dw, (अनु क्र.०८) येथे नमूद पदानुसार या 
(अनु क्र.०८) | MF, AAV पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 

SE,H, C | d) ASD (M), ID, SLD, MI करण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
8 MD involving काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस 
yield above गरजेनुसार आव्यक सॉफ्टवेअर तसेच 

सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

९ | प 5,5,8९ | a) 8, LV ASAT अख्यात्यारि रंग भवन खुले नाटयगृह येथी केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
ओढणार sL, PP, | b)D, HH कामकाज रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
पृष्ठ SE,C, c) OA, BA, OL, OAL, CP, क्र.२४७७ (अनु v.14) येथे नमूद 
क्र.२४७७ MF LC, Dw, AAV पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
(अनु क्र.१५) 0) ASD (M, MoD), ID, सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. 

SLD, MI सदर पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 

8 MD involving व्यक्तीस गरजेनुसार आवरऱयक 

(a) to (d) above सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे 
आव्यक आहे. 

| रंगमंच S,ST,BN | a) 8, LV ्यालयाच्या अख्यात्यारि रंग भवन खुले नाटयगृह येथी केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
सहाय्यक ॥_५,०२?, | b)D, HH कामकाज रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
पृष्ठ SE,C, | c) OA, BA, OL, OAL, CP, क्र.२४७७ (अनु क्र.१५) येथे नमूद 
क्र.२४७७ MF LC, Dw, AAV पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
(अनु क्र.१५) 0) ASD (M, MoD), ID, सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. 

SLD, MI सदर पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 

8 MD involving व्यक्तीस गरजेनुसार आवरऱयक 

(a) to (d) above सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे 
आवश्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शासन निर्णय विभाग क्र. संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४, दिनांक :- ०२ मार्च, २०२१ चे सहपत्र 
महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 


विवरण पत्र- (अ) केंद्र शासनाच्या दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेत असेलली पदे 
(महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील केंद्रशासनाच्या दि. ०४/०१/२०२१ च्या अधिसुचनेनुसार दिव्यांगजनासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांची यादी) 


अ.क्र पदनाम । कार्यात्मक शारीरिक पात्रता | दिव्यांगजनासाठी सुयोग्य श्रेणी पार पाडावयाच्या कामाचे स्वरुप | कामकाजाची स्थिती/शोरा 
। सहसंचालक S,ST, W, MF, RW, SE, C| A) 8, LV वरीष्ठ कार्यालयाकडून सोपविलेले केंद्र शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
गट- अ (राजपत्रीत) B) D,HH कामकाज, शासनाच्या fais रोजीच्या अधिसुचनेतील पृष्ट 
७) 0५, OL, BL,OAL,CP,LC, | योजनांची अमंलबजावणी, -३४ (अनुक्र.६७) ae 0 
DW, AAV पर्यवेक्षण व समन्वय करणे, पदानुसार या पदाची | i me | 

eee | 
D) MI कार्यालय प्रमुख म्हणून काम करणे, सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. 
वरो शत मागाचा का त... CS दोपहर वागे णाऱ्य 

E) MD ( सर्व&ते0मिळुन) | fa बैठकांना उपस्थित गरणतसोर 

राहो Ta गरजेनुसार य 


Software तसेच सहायक यंत्रे व 
पकरणे यासह विचारात घेण 
यक आहे. 


लघुलेखक 
(निम्नश्रेणी) 
गट-ब 
(अराजपत्रीत) 


5,01, W, (णः, RW, SE, 
is 


A) B, LV 

B) HH 

७) OA, OL, BL, OAL,CP,LC, 
DW,AAV 

D) AS D.(M) SLD, MI 

E) MD (वरील सर्व A ते) मिळुन) 


श्राव्यसुचनांचे टिपण- लेखन करणे 
आणि संगणकावर टंकलेखन करुन 
ळेखन वरीष्ठांना सोपविणे. 


PS शासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
हीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ 
.५८० (अनुक्र.३९) येथे नमूद 
प या पदाची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात 
गी आहे. सदर पदावर काम 
णाऱ्या व्यक्‍तीस दोन्ही हातांची 
Ge आवश्‍यक. सहायक 
यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
घेणे आवश्‍यक आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


E) MD (वरील सर्व A ते) मिळुन) 


3 | लिपिक टंकलेखक | 5,5, ७५, 8१, १७५, 5, | A) B,LV आवक-जावक नोदी घेणे, शासनाच्या 
गट-क -, 0 B) D,HH वरीष्ठांच्या सुचनेप्रमाणे पत्रलेखन दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 
C) OA, OL, OAL,CP,LC, करणे, टंकळेखनाच्या सर्व कर्तव्य io पृष्ठ क्र.६०३ 
D.W., AAV, जबाबदाऱ्या सांभाळणे. (अनुक्र.१०९) येथे नमूद 
D) ASD(M) SLD, MI प या पदाची 
E) MD (वरील सर्व A ते) मिळुन) दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
ण्यात आलेली आहे. सदर 
प काम करणाऱ्या दिव्यांग 
Ta गरजेनुसार आवश्‍यक 
Software तसेच सहायक यंत्रे 
व उपकरणे यासह विचारात 
घेणे आवश्‍यक आहे 
४ | देयक लिपिक S,W, MF, RW, SE,H,C | A) B, LV लेखा शाखेचे नियंत्रण करणे, लेखा | केद्र य 
गट-क 8) 0, नोंदी, लेखा शाखेशी संबंधित सर्व । दि.४/०१/२०२१ Tee 
C) OA, OL, BA,BL, OAL,CP,LC, शासकीय कामकाज पाहणे, अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र.५६८ 
D.MW, AAV अधिदान व लेखा कार्यालयात (अनुक्र.४) येथे नमूद प 
D) ASD(M), SLD, MI खर्चमेळ कामकाजासाठी जाणे, या पदाची  दिव्यांगासाठी 


वित्तीय वर्षात होणाऱ्या सर्व खर्चाचा 
खर्चमेळ घालणे 


सुनिश्चित करण्यात आलेली 
आहे. सदर पदावर : 
करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस 
गरजेनुसार य 
Software तसेच सहायक यंत्रे 
व उपकरणे यासह दि 


घेणे आवश्‍यक आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


५ | ठोपाई S,ST,W,BN,L,KC, | A) B,LV कार्यालय उघडून साफसफाई केद्र शासनाच्या 
गट-ड PP, MF, SE, H ,७ B) D,HH करणे अभिलेख्यांची निगराणी, दि.४/०१/२०२१ रोजीच्या 

७ OL,OAL,CP,LC, निटनिटकेपणा, कागदपत्रांची अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र.२४७५ 

Dw, AAV देखरेख, चायपान सेवा पुरवणे,  ।(अनुक्र८) येथे नमूद 

D) ASD(M), ID, SLD, MI वरीष्ठांच्या सुचनेप्रमाणे पदानुसार या पदाची 


E) ।॥) (वरील सर्व ACD मिळु, ।कार्यालयीन कामकाजात सहभाग, | दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्यात आलेली आहे. सदर 
पदावर काम करणाऱ्या 
दिव्यांग व्यक्तीस गरजेनुसार 
आव्यक सॉफ्टवेअर तसेच 
सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे 
यासह विचारात घेणे 
आव्यक आहे. 


टिप :- 

कार्यात्मक शारीरिक पात्रता:- 5- बसणे, ST- उभा राहणे, //- चालणे, BN- वाकणे, L- उचलणे, KC- वाकणे व दाबणे, PP- ओढणे आणि ढकलणे, ॥॥५॥- उडी 
मारणे, ७३1_-रांगणे, ७_-चढणे, M.F- हाताच्या बोटांनी कार्य करणे, ३७//- लिहणे व वाचणे, 9£- पाहणे, H- ऐकणे, C- संभाषण. 

दिव्यांग श्रेणी वर्गीकरण :- 8-नेत्रहीन, ।/-अल्पदृष्टी, D- बहिरेपणा, HH- उच्चश्राव्य, OA- एकभुजा, OL- एकपाय, BA- दोन्ही भुजा, BL- दोन्ही पाय, 

OAL- एकभुजा आणि पाय, BLOA- दोन्ही पाय आणि एक हात, BLA- दोन्ही पाय व हात, ७?-प्रमस्तीष्क पक्षाघात, LC- कुष्ठरोग्रस्त, [)//- ठेंगुपणा, AAV- असिड 
हल्ला पिडित, MDY- पेश्ीयदुष्पोषण (स्नायु विकृती), ASD- ऑटीष्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (M- अत्यल्प, MOD- अल्प), ID- बौध्दिक दिव्यांगता SLD- विशीष्ठ अधिगम 
क्षमता, Mi - मानसिक रुग्णता, MD- बहु दिव्यांगता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४ 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शासन निर्णय विभाग क्र. संकीर्ण ८२२१/प्र. क्र. ३८/सां.का.४, दिनांक :- 02 मार्च, २०२१ चे सहपत्र 
महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
विवरण पत्र- (ब) केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेतील कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तसेच कामाचे स्वरुप समान असेलली पदे 
(महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील केंद्रशासनाच्या दि. ०४/०१/२०२१ च्या अधिसुचनेनुसार दिव्यांगजनासाठी सुनिश्चित 


करण्यात आलेल्या पदांची यादी) 
अ.क्र पदनाम ।कार्यात्मक शारीरिक  दिव्यांगजनासाठी सुयोग्य श्रेणी । पार पाडावयाच्या कामाचे स्वरुप कामकाजाची स्थिती/शेरा 
पात्रता 
| टिपणी सहायक ७,585, W, RW, H,C | A) 8, LV टिपणी लेखन, SHC SS, केंद्रशासनाच्या दि.४/०१/२०२१ 
गट-क B) D,HH पत्रलेखन, तीच्या अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र.५७८ 
७) OA, OL, BA,BL, OAL.,CP.,LC! माहिती विवरण तयार करणे, अनुक्र.३४) येथे नमूद पदानुसार या 
DW,AAV कार्यालय नस्त्यांचे जतन रक्षण are दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
D) ASD(M) SLD, MI करणे ई. ण्यात आलेली आहे. सदर पदावर 
E) MD (वरील सर्व A ते) मिळुन) म करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्‍तीस दोन्ही 
हातांची गतिशिलता आवऱयक. 
पविलेळे काम पुर्ण करण्यास 
क्षमता आवश्‍यक. 
सहायक यंत्रे व उपकरणे यासह 
विचारात घेणे आवश्‍यक आहे 


टिप :- कार्यात्मक शारीरिक पात्रता:- 5- बसणे, ST- उभा राहणे, W- चालणे, BN- वाकणे, L- उचलणे, KC- वाकणे व दाबणे, ०?- ओढणे आणि ढकलणे, JU- उडी मारणे, ७9(_-रांगणे, 
0७1-चढणे, M.F- हाताच्या बोटांनी कार्य करणे, ३१५/- लिहणे व वाचणे, 8- पाहणे, ।-- ऐकणे, C- संभाषण. 

दिव्यांग श्रेणी वर्गीकरण :- 8-नेत्रहीन, ।/-अल्पदृष्टी, D- बहिरेपणा, HH- उच्चश्राव्य, OA- एकभुजा, OL- एकपाय, BA- दोन्ही भुजा, BL- दोन्ही पाय,0/॥_- एकभुजा आणि पाय, 
BLOA- दोन्ही पाय आणि एक हात, BLA- दोन्ही पाय व हात, ७?-प्रमस्तीष्क पक्षाघात, LC- कुष्ठरोग्रस्त, Dw- ठेंगुपणा, AAV- असिड हल्ला पिडित, MDY- पेशीयदुष्पोषण (स्नायु विकृती), 
ASD- ऑटीफष स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (M- अत्यल्प, MOD- अल्प), ID- बौध्दिक दिव्यांगता, SLD- विशीष्ठ अधिगम क्षमता, Mi - मानसिक रुग्णता, MD- बहु दिव्यांगता. 


